विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-८ च्या 
अधिपत्याखाळीलळ १३ सरकारी वकील 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांच्या 


सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत. _. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ एप्रिल, २०२३ 


वाचा:-(१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२१/२००१/वित्तीय सुधारणा, दि.१०.०९.२००१ 
(२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण१००६/६०१/(प्र.क्रर५)/का.८, दि.१५.०२.२००७ 

(३) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.मअव २००७/८३४/(१०३)/का.८,दि.३०.०१.२००८ 

(४ विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.सवउ१३०७/प्र.क्र.(५७/०७)/का.८, दि.१७.०४.२००८ 

(५) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.सवउ११०९/२२/प्र.क्र.(४/०९)/का.८, दि.२.०३.२०१० 

(६)विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.सवन१२०८/३७/प्र.क्र.३७/०८) भाग-१/का.८, 
दि.२.०३.२०१० 

(७विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.सवउ१११०/९१९/(प्र.क्र.८६/१०)/का.८दि.२१.०४.२०१२ 

(८) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.मअव २०१२//(प्र.क्र.१०५/१२)/का.८, दि.२८.०२.२०१३ 

(९) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/विसु-१,दि.११.०२.२०१६ 

(१०) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २८१६/प्र.क्र.१६०/१६/का.८,दि.१४.०६.२०१७ 

( 

( 

( 

( 


99) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि. 28.08.2099 


) 
१२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सवरि १४१७/प्र.क्र.११९ /१७/का.८, दि.७.०९.२०१७ 
१३) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.सवरि-१४१७/प्र.क्र.११९/१७/का.८,दि.२२.०९.२०१७ 
१४ उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३ डिसेंबर,२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. 
पदनि-२०२२/प्र.क्र.४८/आपुक, दि.३०डिसेंबर,२०२२ 

(१५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेपुर-११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि.१३.०२.२०२३ 
प्रस्तावना :- 

कार्यासन-८ च्या अधिपत्याखाळील १३ सरकारी वकील कार्यालयांचा आकृतीबंध संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.१५.२.२००७ अन्वये मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर संदर्भ 
क्र. ३ ते १३ येथील शासन निर्णयान्वये या कार्यालयांकरिता विविध संवर्गातील पदे निर्माण 
करण्यात आलेली आहेत. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ९ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर 
पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्याचे निर्देश vad side आहेत. त्यानुसार या कार्यासनाच्या अधिपत्याखाळील १३ 
सरकारी वकील कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने प्रस्ताव उपसमितीच्या दि.३०.०९.२०२१ व दि.०७.०९.२०२२ रोजीच्या व 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. १३.१२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 


उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३.१२.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये समितीने १३ सरकारी 
वकील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन एकूण ५८१ पदांच्या सुधारित 
आकृतीबंधास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय :- निर्णय :- 

विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-८ च्या अधिपत्याखालील १३ सरकारी वकील 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ५८१ 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास (४१८ नियमित --१६३ बाह्ययंत्रणेद्दारे) शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. या कार्यासनाच्या अधिपत्याखाळील १३ सरकारी वकील कार्यालयातील परिशिष्ट अ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार गट “ड” संवर्गातील पदे मृत संवर्ग ठरविण्यात आळेली आहेत. सदर मृत 
संवर्गात “परिशिष्ट अ” मधील “ब” मध्ये नमूद केल्यानुसार सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर सेवा बाहय यंत्रणेद्वारे घेताना वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


३. गट “ड”मधील सध्या “मृत संवर्ग” म्हणून ठरविण्यात आलेल्या पदावर कार्यरत कर्मचारी 
संख्या वगळून उर्वरित रिक्‍त मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. 
मृत संवर्ग ठरविलेल्या पदावरील व्यक्‍तीची सेवानिवृत्ती” राजीनामा/मृत्यू इत्यादी कारणामुळे पद 
रिक्‍त झाल्यानंतर ते पद आपोआप नष्ट / रद्द होईल. तद्नंतर त्या पदाच्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार 
बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यात याव्यात. 


४. बाहययंत्रणेकडून सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासंदर्भात वित्त विभागाने वेळोवेळी शासन 
परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच, 
बाहययंत्रणेकडून सेवा उपलब्ध करुन घेताना प्रचलित कायदयाचा भंग होणार नाही याची 
काळजी कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी. 


५. हा झासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि. १३.१२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत 
दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाने त्यांचा अनौ. संदर्भ क्र.९३/आपुक, दि.१४.०२.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०४१८१५१९०७५२१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने, oe 
RAJESH BAJIRAO 


GHADGE 


(रा. बा. घाडगे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ate: 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन,मुंबई 

सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

मा. महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र, १/२ मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

प्रधान सचिव व विधि परामर्श, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

कोषागार अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद. 

सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर/औरंगाबाद 

सहयोगी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा/अपील शाखा/अपिल शाखा(रिट सेल), 
मुंबई 

सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर/ औरंगाबाद 

सरकारी वकील, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई 

सरकारी अभियोक्ता, बहन्मुंबई, मुंबई 

मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / 
औरंगाबाद 

सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 

वित्त विभाग/(व्यय-५),(आपुक)(सेवा-९). 

निवडनस्ती/का.८ 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन 


निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 


(9) मा. महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई मा. राज्य 
अनियमित पदे 
अ.क्र पदनाम वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी मंजूर | सुधारित आकृतीबंधानुसार 
पदे मंजूर पदे 
३. पिवी जेल लिपिक न 
उ. विक र 
Pe 
= es 
aerate | 


es ee es ८ ee 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 

१. | वाहन चालक १ 

२. | बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाई, झेरॉक्स ऑपरेटर इ.) ४ 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ ५ 

(२) सहयोगी महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अनियमित पदे 
अ.क्र पदनाम वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी मंजूर | सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर 
पदे 
अधीक्षक एस-१४:३८६००-१२२८०० 


३. 
धु 


लघुलेखक (उच्चश्रेणी) | एस-१६ ४४९००-१४२४०० 
पयवेक्षी जेष्ठ लिपिक ।एस-८:२५५००-८११०० 


०मृत संवर्ग a 


०मृत संवर्ग 


वाहन चाळक एस-६:१९९००-६३२०० 
शिपाई एस-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 
१. | वाहन चालक १ 
२. | बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी शिपाई इ.) q 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ २ 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 
अ) नियमित पदे :- 


वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी | सुधारित आकृतीबंधानुसार 


९ ।|नाईक एस-३ : १६६००-५२४०० ०मृत संवर्ग 


go ।बांधणीकार-नी- एस-३ : १६६००-५२४०० ०मृत संवर्ग 
फाईलकरी 


शिपाई एस-१ : १५०००-४७६०० २२ ०मृत संवर्ग 
Se a 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 
१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाई, झेरॉक्स २५ 
ऑपरेटर, सफाई कामगार इ.) 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ २५ 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 
अ) नियमित पदे :- 


वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी | सुधारित आकृतीबंधानुसार 


a a 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अक्र सेवा मनुष्यबळ 
१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाई, झेरॉक्स १७ 
ऑपरेटर इ.) 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ 1१७ | 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 


oe 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 
१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाई, ३२ 
बांधणीकार इ.) 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ ३२ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 


अ) नियमित पदे :- 


वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी सुधारित आकृतीबंधानुसार 


oe 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अक्र सेवा मनुष्यबळ 
१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाई, १८ 
फाईलकार इ.) 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ १८ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 
अ) नियमित पदे :- 


वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी | सुधारित आकृतीबंधानुसार 


४. |लेखापाल 


पर्यवेक्षी ज्येष्ठ लिपीक 


७ ग्रंथपाल 


र नतसव 
[oo नतसव 
a 


लिपीक टंकलेखक 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ मनुष्यबळ 
१ | बहुउददेशिय लघुलेखक )निम्न १० १८ 
कुडाळ कर्मचारी | श्रेणी) 
(लघुलेखक, लिपिक-टंकलेखक ८ 
लिपिक- 
टंकलेखक इ.) 
२ | बहुउददेशिय गट | शिपाई १८ २० 
ड कर्मचारी | झेरॉक्स ऑपरेटर १ 
(शिपाई, झेरॉक्स | सफाई कामगार q 
ऑपरेटर, सफाई 
कामगार इ.) 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ ३८ ३८ 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 


का व्वा 
) 
ee 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 
१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाई, झेरॉक्स षु 
ऑपरेटर, स्वच्छक इ.) 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ ५ 


(९) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर 
अ)नियमित पदे :- 


वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी | सुधारित आकृतीबंधानुसार 


eG ee 
ee) 
ea 


दाला: काड ८ाडाळाळामाबी 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 
१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाइ इ.) १ 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ 1१ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 


ee ees as as 


Sal ee i |L_S 
Ss 
क 0 
६. a es a 10:५१ 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अ.क्र. सेवा मंजूर मनुष्यबळ मनुष्यबळ 
१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाई इ) २ १--२ 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ २ ३ 
(११ सरकारी वकील, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई १ नगर 
a) नियमित पदे: 


वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी | सुधारित आकृतीबंधानुसार 


oe 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 
१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाइ इ.) ८ 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ z 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 
अ) नियमित पदे :- 


वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी | सुधारित आकृतीबंधानुसार 


| 
न 
[9 आळा 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अक्र सेवा मनुष्यबळ 
१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (rag इ.) & 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ & 
(93) शासकीय अभियोक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 
अ) नियमित पदे :- 
अ.क्र. पदनाम वेतन संरचना आढाव्यापूर्वी | सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर पदे मंजूर पदे 


अधीक्षक एस-१४ ३८६००-१२२८०० 
२ ।लघुलेखक (उच्चश्रेणी) |एस-१६ ४४९००-१४२४०० 
३3 ।लघुलेखक (निम्नश्रेणी) |एस-१५ ४१८००-१३२३०० 


aR त 


लिपीक टंकलेखक ।|एस-६ १९९००-६३२०० 
शिपाई एस-१ : १५०००-४७६०० 


_ स् 


०मृत संवर्ग 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 

अक्र सेवा मनुष्यबळ 

१. बहुउददेशिय गट ड कर्मचारी (शिपाइ इ.) 
एकूण बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ 


av 


an 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


